वाचा:- शासन आदेश समक्रमांक दि 39.04.2098 


नियतकालिक बदल्या २०१९ 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेडशा क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/पदुम-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक : १३ जून, २०१९ 


शासन आदेठा:- 


पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त wpa (गट -अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या 


नियतकालिक बदल्यांच्या दि. ३१.०५.२०१९ च्या आदेझास दि. १.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये स्थगिती देण्यात 
आली आहे. दि. ३१.०५.२०१९ चे शासन आदेशा या AN रद्द करण्यात येत असून आता महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम-२००५ मधीळ ४(१) ४(२) ४(३) ४(४) व 8G) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने पश्ुसंवर्धन 
विभागातील खालील सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन(गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या करण्यात 
येत असून, त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे :- 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

ठिकाण 
कि २. Ey 

ie डॉ.महादेव भागवत गवळी, ताळपसचि | सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि तासगांव 
विटा, जि.सांगळी जि. सांगली या रिक्‍त पदावर 

२. । डॉ.प्रदिप अंबादास नागापुरे, जिपवेसची सहाय्यक आयुक्‍त WMA, तालपसचि 
यवतमाळ जि यवतमाळ पांढरकवडा जि. यवतमाळ ( डॉ.तुषार पांडुरंग 

बावणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

३. | डा.तुषार पांडुरंग बावणे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन,सहाय्यक प्रकल्प 
तालपसचि,पांढरकवडा जि. यवतमाळ अधिकारी ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 

अमरावती या रिक्‍त पदावर 

४. | डॉ. नवनाथ लालासो नरळे, तालपसचि «= | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळलपसचि 
बारामती जि. पुणे तुळजापुर जि. उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर. 

५. | डा. गणेश बबनराव मेश्राम, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा Vaya 
ताळलपसचिदेवरुख, ता. संगमेश्वर, जि. उपआयुक्त कार्यालय गडचिरोली जि. गडचिरोली 
रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 

६. | डॉ.क्रांती नामदेवराव काटोले, जिल्हा | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपवैसची 
ग्रामिण विकास यंत्रणा, अमरावती यवतमाळ जि. यवतमाळ (डॉ. प्रदिप अंबादास 

नागापुरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

७. । डॉ. विनोद किसन पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, सातारा | (डॉ. संजय शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जिल्हा परिषद, सातारा पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/ पदुम-१ 


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, वाशिम 


८. | डॉ. वल्लभ दिनकरराव जोशी, प्रापसंसआ. | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिपवैसचि 
कार्यालय, औरंगाबाद औरंगाबाद जि.औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर 

९. । डा अनिल रामकृष्ण देशपांडे, सहाय्यक आयुक्‍त WMI, राज्यस्तरीय 
जिपवैसचि, पुणे प्रशिक्षण संस्था, गोखलेनगर जि.पुणे या रिक्‍त 

पदावर 

हि ०. | डा.प्रल्हाद पुंडलिक नेमाडे, ताळपसचि सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि दारव्हा 
बार्शी- जि.यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 
टाकळी जि.अकोला 

| १ | डॉ. जयश्री घनश्याम भुगांवकर, WAG | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य 
तालपसचि हिंगणघाट, जि.वर्धा पशुवैद्यक परिषद नागपूर या रिक्‍त पदावर 

१२ | डॉ.अस्मिता जगझापे (रामटेके), तालपसचि | सहायक आयुक्त Waa, तालपसचि नागभीड 
कळमेश्वर जि. नागपूर जि. चंद्रपूर या Rad पदावर 

१३ | ST. उमेश शालिग्राम हिरूडकर, जिल्हा । सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि उमरेड 
पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद जि. नागपूर या रिक्‍त पदावर 
नागपुर 

१४ । डॉ. नागनाथ रामभाऊ पानढवळे, सआपसं | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, कळंब ता. कळंब 
तालपसचिकेज जि.बीड जि. उस्मानाबाद या Rad पदावर 

१५ | डॉ. संजय हनुमंतराव शिंदे, जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जि.प. सातारा (डॉ. 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. | विनोद पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
कोल्हापूर पदावर विनंती नुसार) 

१६ | डॉ. अरविंद गुलाबराव ठाकरे, सहाय्यक | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. नागपूर (डॉ. 
आयुक्त peas ताळपसचि रामटेक, जि. | उमेश हिरुडकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
नागपूर पदावर विनंती नुसार) 

१७ | डॉ. आझाद महम्मद SIP कादरभाई सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि कोरेगांव 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळुमाता प्रक्षेत्र ताथवडे | जि. सातारा या रिक्‍त पदावर विनंती नुसार) 
जि. पुणे 

१८ । डा. प्रकाश चांदोबा हसनाळकर सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण 
सहाय्यक आयुक्‍त पसं तालपसचि वाई जि. | प्रयोगशाळा गोरेगांव मुंबई या रिक्‍त पदावर विनंती 
सातारा नुसार 

१९ | डा. सखाराम बाबुराव खुणे, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ताळपसचि | उप आयुक्‍त कार्यालय नांदेड या रिक्‍त पदावर 
नायगांव जि. नांदेड विनंती नुसार 

२० | डॉ. दिनकर भाऊराव STS सहाय्यक आयुक्‍त WMA तालपसचि कराड, 
सहाय्यक आयुक्त wads ताळपसचि | जि. सातारा या रिक्‍त पदावर विनंती नुसार 
पंढरपुर जि. सोलापूर 

२१ | डॉ. इरशाद अहमद रहीम खान सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 


उमरखेड जि. यवतमाळ या Raa पदावर विनंती 
नुसार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन AAT क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/ पदुम-१ 


२. उपरोक्त बदली झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यालय प्रमुख यांनी बदलीच्या पदावर 
हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिका-यांनी बदळीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर 
लगेचच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रांसह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या मार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विना विलंब सादर करावा. 


३. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करणे किंवा 
अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
मधील तरतुदीनुसार ते शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रुजू 
होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. तसेच रुजू अहवाल 
vinod.mendhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६१३११०२१५०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VIJAY KARBHARI ee aan os 


CHAUDHARI fata un 9 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / सातारा/नागपूर/जालना/कोल्हापूर. 
६. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर/अमरावती/पुणे/लातूर/औरंगाबाद. 
७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे/औरंगाबाद. 
९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/बुलढाणा/वाशिम/हिंगोली/सोलापूर/परभणी. 
१०. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगळी/बुलढाणा/यवतमाळ/पुणे/ रत्नागिरी/अमरावती/ सातारा/ 
औरंगाबाद/अकोला/वर्धा/नागपूर/जालना/बीड/कोल्हापूर 
१२. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. कार्यासन पदुम-१ ( निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


